प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय,नागपूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयजीएन-२०२१/प्र.क्र.१०८/ प्रश्‍ा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 
. शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
. शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.जिनिस/ 
जिवायो /कार्या-६/१४१३/२०२०-२१, दि. २४/११/२०२० 
. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/यंसाख/जिवायो/इंगांशावैमवरु,नागपूर 
/प्र.मा. /म/६०८९/२०२१, दिनांक ०८.०३.२०२१ 
शासन निर्णय :- 


वाचा : 


ae) 


AN 


o~ 
ae 


mM 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक 02.03.2029 च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नागपूर या संस्थेस 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नागपूर या संस्थेस सन २०२०- 
२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ४,२२,३४,१७०/- (रुपये 
चार कोटी, बावीस लक्ष, चौतीस हजार, एकशे सत्तर फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात 
नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान 

करण्यात येत आहे. 
अ. क्र. यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 

| 9 | पोर्टेबल आयसीयू व्हेंटीलेटर २ ७२८००० १४५६००० 


शासन निर्णय Patch: आयजीएन-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-१ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
२ । रिफ्रेकान युनिट विथ आर-डाऊन २ १९५००० ३९०००० 
आणि बँकवर्ड-फॉरवर्ड मूवमेंट विथ 
डॉक्टर्स CES अँण्ड Roe लॅम्प अँण्ड 
व्हिझन ड्रम विथ Rate 
३ | स्लिट oa इंपोर्टड डिजिटल HART aa १२६०००० १२६०००० 
विथ इमेज फाइलिंग सॉफ्टवेअर 
४ | एलईडी डबल सरफेस फोटोथेरफी ४ ७४९९५ २९९९८० 
५ | अडव्हान्ससर्वो कंट्रोल रेडियंट वार्मर ३ ९९६८० २९९०४० 
६ | पोर्टेबल एक्स-रे मशीन 1 १_| २८५८०० २८५८०० 
७ ।५ बेड मल्टीपरा मानिटर विथ १ शि ५४०४००० ५४०४००० 
सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टमसह 
फॉर पी.आय.सी.यू. 
८ | मोटराइज्ड ऑटोमॅटिक पी.आय.सी.यू. ५ १५६०४० ७८०२०० 
बेड 
९ | हंडहेल्ड एबीजी मशीन ie a | ९९५००० ९९५००० 
| do | एसीटाब्युलर कप रीमर इन्स्ट्रमेट सेट | १ | ७५९९७२ ७५९९७२ 
| 99 | एसएस ओटी इन्स्ट्रमेंट STAT १५ १९५०० २९२५०० 
१२ फुल्ली ऑटोमॅटेड ऑर्थापेडिक ऑपरेटिंग | २७५०००० २७५०००० 
cae विथ ऑल औओर्थोपेडिक अण्ड 
न्यूरोस्पिनल अटेचमेंट्स 
१३ | इलेक्ट्रोकोटरी मशीन 2 432000 १०६४००० 
१४ | कंम्पुटराईझ्ड रेडिओग्राफी सिस्टम 1 १_| १६८०००० १६८०००० 
१५ | पोर्टबल एक्स-रे FIM | ef २८५८०० २८५८०० 
१६ । पोर्टेबल आयसीयु व्हेंटीलेटर (बायपॅप) २ १४०००० २८०००० 
(व्हेंटिलेटर) 
१७ | कोबळलेटर सर्जरी सिस्टम विथ ईएनटी | १३००००० १३००००० 
वॅन्ड्स 
१८ | फ्रि सर्जरी इंस्ट्रमेट्स | a | 983824 ७६३४२१ 
१९ | ईएनटी मायक्रोस्कोप फार ओपीडी ae २९८००० २९८००० 
२० | ईएनटी ओपीडी इन्स्ट्रमेट सेट ४ १००००० ४००००० 
२१ इंस्ट्रमेट सेट फॉर  फंकानल | ९९६००० ९९६००० 
एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी 
२२ | मायक्रोव्हास्क्यूलर सर्जरी Segue सेट 1_3.__| ५४०००० ५४०००० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय Patch: आयजीएन-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-१ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 

23 । इलेक्ट्रो सजिकलळ को-ऱग्युलेशन | १८०६६०० १८०६६०० 
सिस्टम 

२४ | MIC मशीन फार इमरजंसी सर्जरी २ ३००००० ६००००० 

२५ | रियुसेबळ आरईएम पॅड विथ केबल za २९०००० २९०००० 

२६ | स्मोक इव्हक्यूएटर विथ ल॑प्रोस्कोपिक | ९७१२७५ ९७१२७५ 
मोड विथ स्टांडर्ड अक्सेसरीस 

२७ | व्हिडिओ असोसिएट थोौरोस्कोपिक (| १८००००० १८००००० 
सर्जरी युनिट विथ ss इन्स्ट्रमेंटससह 

२८ । व्हकम असिस्टेड क्लोज ड्रेसिंग सिस्टम ३ ६१९२२० १८५७६६० 
विथ स्टँडर्ड अक्सेसरीज 

२९ | 3 UT मल्टीपॅरा मॉनिटर टॅबलटॉप ४ ९५२०० ३८०८०० 

३० | outa मार्सेलेटर: १२ मिमी Ce] १६३८००० १६३८००० 
आणि १५ मिमी ब्लेड 

३१ | हिमेटोलॉजी अनालाइजर ३ पार्ट विथ aa २९९००० २९९००० 
स्टँडर्ड अक्सेसरीज 

३२ । ईसीजी मशीन १२ चॅनेल विथ ऑल 2 १४७८०६ २९५६१२ 
अक्सेसरीज 

३३ «| SRR  ब्लॉकिग एजंट | २९९९९५ २९९९९५ 
(एनएमबीएऐ) (टीओएफ) मॉनिटर 
अक्सेलेरेटर विथ नर्व मेपर - लॉकेटर 
(२इन१) 

३४ । नान इनव्हेसिव्ह Tots आरएफ (रेडिओ | २९९९९५ 33) 
wie) अँण्ड ट्रान्सक्युटेनियस 
स्टिम्युलेशन युनिट फॉर पेन मॅनेजमेंट 

३५ | Usage फ्लेक्सिबळ इनट्यूबेडान | ९५२००० ९५२००० 
व्हिडिओ एंडोस्कोप कॉम्पिटिबलळ विथ 
एक्झिस्टींग व्हिडिओ मॉनिटर 

३६ | अंडव्हान्स व्हिडिओ पॉलीस्मोनोग्राफी ग २४९०००० | २४९०००० 
मशीन 

३७ | ¢ मिनिट वाक टेस्ट मशीन | 4 | ४९५०४० ४९५०४० 

३८ | सिरिंज इंन्फ्युजन पंप i, aes ४९००० ४९०००० 

३९ । अस्थमा मॅनेजमेट सिस्टिम शिळ आळ २२७५००० २२७५००० 

Yo | SS HORM मोनिटर विथ बॅटरी 2 १४०००० २८०००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय Patch: आयजीएन-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-१ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
४१ | Uo रीडर विथ प्रिंटर अँण्ड | २९५००० २९५००० 
स्टेबलायझर 
४२ । सेमी aches ब्लड अँण्ड क्रॉस | २९५००० २९५००० 
मॅचिंग जेल सिस्टम 
४३ | एलिसा वॉशर | 4 | ३२८०४० ३२८०४० 
४४ । एलिसा रिडर ॥ बै... ३६३४४० ३६३४४० 
४५ | बायनोक्युलर मायक्रोस्कोप १२ ७१००० ८५२००० 
एकूण ४२२३४१७० 
अटी :- 
१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 


योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवरयकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय Patch: आयजीएन-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-१ 


११, 


१२. 


१२३. 


यावा. 


३. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


| उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी उपरोक्त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात 


नियोजन विभाग मागणी क्र. ओ-३७ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 


०३ - वैद्यकीय शिक्षणप्रशिक्षण व संशोधन , 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(44) जिल्हा योजना - नागपूर पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 


(५५) (०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामूग्री व साधनसामूग्री खरेदी 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १५११) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय Patch: आयजीएन-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१३२६५९९६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 

MURLIDHARR 

AO DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, नागपूर 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


